मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 


अवर सचिव पदावरून उप सचिव 
पदावर तात्पुरती पदोन्नती देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३२१/प्र.क्र.६०/का.१४ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- २५ ऑगस्ट, २०२१ 


आदेशा 


खालील अवर सचिवांना या आदेशाच्या दिनांकापासून उप सचिव पदावर तात्पुरती पदोन्नती देण्यात 


येत असून त्यांची पदोन्नतीनंतरची पदस्थापना त्यांच्या नावासमोर स्तंभ ५ मध्ये दर्शविण्यात आलेल्या विभागामध्ये 


करण्यात येत आहे.- 
अ.क्र अवर सचिवांचे नाव जात सध्याचा विभाग उप सचिव पदावर 
प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरचा पदस्थापनेचा 
विभाग 
Ere) २ ३ 11. ४ ५ 
१ | श्री. मनोहर रामचंद्र पारकर इमाव । गृह निर्माण विभाग आदिवासी विकास विभाग 
२ श्री. रमाकांत शिवाजीराव घाटगे | खुला | महसूल व वन विभाग वित्त विभाग 
3. श्री. संजय औदुंबर धारुरकर खुला | उच्चव तंत्र शिक्षण महसूल व वन विभाग 
विभाग 
४ | श्री. अशोक दत्तात्रय साळवे खुला | सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
५ | श्री. रमेश सखाराम सरफरे खुला | संसदीय कार्य विभाग संसदीय कार्य विभाग 
६ | श्री. किरण भानुदास सुर्यवंशी इमाव वित्त विभाग- प्रपत्र बढती - 
प्रतिनियुक्ती राज्य माहिती आयोग, पुणे 
खंडपीठ, पुणे कार्यालयातील 
उप सचिव पदावर 
७ | ait. सिध्दार्थ अमृतराव झाल्टे अजा । सामाजिकन्यायव | इतर मागास व बहुजन कल्याण 
विशेष सहाय विभाग विभाग 
८ | att. श्रीरंग श्रीपती घोलप अजा महसूल व वन महसूल व वन विभाग 
विभाग- प्रतिनियुक्ती 
९ | श्री. अनिरुध्द व्यंकटेश खुला गृह विभाग गृह विभाग 
जेवळीकर 
१० | श्रीमती वैशाली मनिष सुळे खुला | सार्वजनिक बांधकाम | वैद्यकोय शिक्षण व औषधी द्रव्ये 
विभाग विभाग 
११ | श्री. समीर अनंत सावंत खुला | कृषीव पदुम विभाग | शालेय शिक्षण व क्रोडा विभाग 
१२ | श्री. विनायक सदाशिव चव्हाण । खुला । नगर विकास विभाग गृह विभाग 
१३ | श्री. अजित मल्हारी कवडे खुला । गृह निर्माण विभाग गृह निर्माण विभाग 
१४ | श्री. राजाराम चोखोबा सरवदे अजा | उच्चव तंत्र शिक्षण प्रपत्र बढती - 
विभाग- प्रतिनियुक्ती राज्य माहिती आयोग, 
औरंगाबाद खंडपीठ, औरंगाबाद 
कार्यालयातील उप सचिव या 
पदावर 


शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३२१/प्र.क्र.६०/का.१४ 


अ.क्र अवर सचिवांचे नाव जात सध्याचा विभाग उप सचिव पदावर 
प्रवर्ग पदोन्नतीनंतरचा पदस्थापनेचा 
विभाग 
za २ ३ 11. ee 4 
q4 | श्री. पोपट दत्तात्रय देशमुख अजा | कृषीव पदुम विभाग ग्राम विकास विभाग 
१६ | श्रीमती अनुराधा काकासाहेब खुला | सामान्य प्रशासन प्रपत्र बढती - 
खानविलकर विभाग छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, 
प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था 
(सारथी), पुणे कार्यालातील 
वरिष्ठ प्रकल्प संचालक या 
पदावर 
१७ | श्रीमती मृदुला संजीव देशपांडे खुला | सार्वजनिक बांधकाम मृद व जलसंधारण विभाग 
विभाग 
१८ | श्रीमती प्रियांका रंजन छापवाळे | खुला नियोजन विभाग नगर विकास विभाग 
१९ | श्रीमती नेत्रा प्रशांत मानकामे इमाव | अन्न, नागरी पुरवठा व | अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक 
ग्राहक संरक्षण विभाग संरक्षण विभाग 
Qo. | श्री. सुनिल पांडुरंग पांढरे भज-क | महसूल व वन विभाग महसूल व वन विभाग 
(दिव्यांग) 
२१ | a fates रघुनाथ कुलकणी खुला | सार्वजनिक आरोग्य नियोजन विभाग 
विभाग 
२२ | श्री.दिलीप प्रभाकर देशमुख खुला | सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
२३ | श्री.संजू कमलाकर गुप्ते खुला | सामान्य प्रशासन सामान्य प्रशासन विभाग 
विभाग 
२४ | श्री.सुनिल मुकुंद ऐगळीकर खुला वित्त विभाग वित्त विभाग 
२५ | श्री.अजित मधुकरराव बाविस्कर | खुला | उच्चव तंत्र शिक्षण | उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
विभाग 


२. सर्वश्री किरण भानुदास सुर्यवंशी, राजाराम चोखोबा सरवदे व श्रीमती अनुराधा काकासाहेब खानविलकर 
यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वीयेत्तर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काठून टाकणे 
यांच्या काळातील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील नियम ४०, परिशिष्ट-२, अट क्र.१८ नुसार तात्पुरत्या स्वरूपात 
प्रपत्र बढती (पदोन्नती) देण्यात येत आहे. सदर तरतुदीनुसार प्रपत्र बढतीचा कालावधी हा आदेशाच्या 
दिनांकापासून ६ महिन्यांचा राहील. त्यानंतर सदर अधिकाऱ्यांनी मंत्रालयीन विभागात हजर होणे आवश्‍यक 
राहील. 

३. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.४.८.२०१७ रोजी दिलेल्या 
निर्णयाविरोधात राज्य शासनाने मा.सर्वोच्च न्यायालयात विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ दाखल केली 
आहे. सदर याचिका अद्याप प्रलंबित आहे. सामान्य प्रशासन विभाग, कार्यासन-१६-ब यांच्या शासन निर्णय 
दि.७.५.२०२१ मधील तरतुदीनुसार पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.५.२००४ च्या स्थितीनुसार 
निव्वळ तात्पुरत्या स्वरूपात सेवाज्येष्ठतेनुसार मा.सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून भरण्यात येत 
आहेत. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३२१/प्र.क्र.६०/का.१४ 


४. सदर अधिकाऱ्यांना उप सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती खालील अटींच्या अधीन राहून 
देण्यात येत आहे.- 
(अ) सदर अधिकार्‍्यांविरुध्द आदेशाच्या दिनांकापर्यंत कोणत्याही प्रकारची विभागीय 
चौकशी सुरू झालेली नाही. 


(ब) प्रतिनियुक्तीवर असलेले ज्येष्ठ अधिकारी यांचे प्रत्यावर्तन झाल्यानंतर त्यांच्यासाठी उप 
सचिव संवर्गात रिक्‍त पद उपलब्ध नसल्यास या आदेशातील कनिष्ठतम अधिकार्‍्यांला 
पदावनत करण्याच्या अधीन सदर तात्पुरत्या पदोन्नत्या देण्यात येत आहेत. 

(क) सदरची पदोन्नती अत्यंत तात्पुरत्या स्वरूपात प्रशासकीय निकड म्हणून लोकहितास्तव 

देण्यात आली आहे. 

(©) या तात्पुरत्या पदोन्नतीमुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना नियमित पदोन्नतीचे म्हणजेच ज्येष्ठतेचे 
कोणतेही हक्क प्राप्त होणार नाहीत. 

(इ) सदर पदोन्नती मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ व विशेष अनुमती याचिका क्र.२५१८१/२०१८ व त्यातील आय.ए. 
क्र.२५९०/२०१९ मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 

(ई) सदर पदोन्नती मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथील प्रलंबित असलेल्या रिट पिटीशन (स्टॅम्प) 
क्र.१०८७६/२०२१ व रिट AER (स्टॅम्प) क्र.१०८७८/२०२१ यामधील आय.ए.(स्टॅम्प) 
क्र. १०९१०/२०२१ व १०९११/२०२१ तसेच रिट fA (स्टॅम्प) क्र.१०९०९/२०२१ 
मध्ये होणाऱ्या निर्णयाच्या अधीन राहून करण्यात येत आहे. 


५. पदोन्नत अधिकाऱ्यांना संबंधित विभागाने उप सचिव पदावर रूजू करून घेऊन त्याबाबतच्या 
आदेशाची प्रत या विभागास अवगत करावी. 

६. शासन आदेश समक्रमांकीत दि.२३.७.२०२१ मधील अ.क्र.२५ व २६ येथील अधिकाऱ्यांची उप 
सचिव पदावरील तात्पुरती पदोन्नती दिव्यांग प्रवर्गातून करण्यात आली आहे. 

७. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी या आदेश निघाल्याच्या तारखेंपासून तीस दिवसांमध्ये उप सचिव 
पदावर रुजू होणे आवश्‍यक आहे. 

ह सदर शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०२१०८२५१४२७१३३६०७ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SUCHITA MOHAN ‘is: 
MAHADIK a 


Date: 202 


(सु.मो.महाडिक) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


४५६२१ ADMINISTRATION 
00303९653७९40०2५७ 


dca 109966 1d41639da6c568419/071bb9 
८, cn=SUCHITA MOHAN MAHADIK 
18:14 +05'30" 


प्रति, 
१. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन 
२. मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव 
3. FAG. (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन आदेश क्रमांकः उसप-१३२१/प्र.क्र.६०/का.१४ 


अ.मु.स./प्रधान सचिव/सचिव- सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 


. सह/ उप सचिव (आस्थापना), सर्व संबंधित मंत्रालयीन विभाग 


संबंधित अधिकारी, विभागामार्फत 
निवड नस्ती, सग्रंहार्थ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


